महाराष्ट्र शासन 
क्र. वैखप्र २०२२/प्र.क्र. ७१/रोआ-१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०२३. 


विषय : वैद्यकीय खर्चाच्या देयकाच्या प्रतिपूर्तीबाबत मंजूरीबाबत 


श्री. अशोक रामदास पाटील, मैलमजूर 


ज्ञापन : 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांचे पत्र क्र. आस्था २/१५३१/ 
सन २०२२, दिनांक २७.०४.२०२२ व क्र. आस्था २/३७६९/ सन २०२२, दिनांक 
२२.०९.२०२२ व आस्था २/१९२९/ सन २०२३, दिनांक १७.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
कार्यकारी अभियंता, रो.ह.यो. (सा.बां) विभाग, धुळे अंतर्गत कार्यरत असलेले श्री. अशोक 
रामदास पाटील, मैलमजूर त्यांच्या स्वत:च्या आजारावरील (Bilateral Pheumonia Covid 
१९ Positive) अत्यंत तातडीच्या उपचारासाठी ग्रेटर कैलास हॉस्पिटल, इंदोर (मध्य प्रदेश) 
या राज्या बाहेरील खाजगी रुग्णालयात दि. १९.०९.२०२० ते दि. ०६.१०.२०२० या 
कालावधीत घेतलेल्या उपचाराकरिता रू.४,०३,५३१/- एवढया खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचा प्रस्ताव 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
२. श्री. अशोक रामदास पाटील, मैलमजूर यांचा Bilateral Pheumonia (Covid 98 
Positive) हा आजार जिल्हा शल्यचिकित्सक, धुळे यांनी त्यांचे पत्र क्र. जिशचि/जिरुधु/ 
वैद्यकिय देयक/८४/२०२१, दिनांक ०५.०१.२०२१ अन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन 
निर्णय क्र.एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९ मार्च २००५ सोबतच्या परिशिष्ट 
अ मधील २७ आकस्मिक आजारापैकी अनुक्रमांक १ वर असल्याचे प्रमाणित केले आहे. 
तथापि, कोव्हिड-१९ या आजाराचा समावेश सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय 
क्र.वैखप्र २०२०/प्र.क्र.६६/राकावि-२, दिनांक १७, डिसेंबर २०२० अन्वये दिनांक 
१९.०३.२००५ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये अ.क्र. २८ वर समावेश करण्यात 
आला आहे. 
३. श्री.अशोक पाटील यांचा आजारपणावरील उपचार हा राज्याबाहेरच्या खाजगी 
रुग्णालयात घेतल्यामुळे त्यांच्या वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय दि. १९.०३.२००५ मधील अ.क्र. ३ च्या पोट कलम ३ अनुसार विहित 
तरतुदीत न बसणाऱ्या काही अपवादात्मक परिस्थितीत “विशेष बाब' म्हणून मान्यतेसाठी अपर 
मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 
समितीसमोर सादर करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागास सादर करण्यात आला. 
त्यावर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक ३१.०३.२०२३ रोजी झालेल्या सचिव समितीच्या 
बैठकित सूचित केल्यानुसार, श्री.अशोक रामदास पाटील यांनी सदर वैद्यकिय खर्चाची 
प्रतीपुर्ती मिळण्याकरीता कोणत्याही विमा कंपनीकडे दावा केलेला नसल्याचे शपथपत्र 
(Affidavit) सादर केले आहे. तसेच दिनांक 93.92.2022 रोजी झालेल्या सचिव समितीच्या 
बैठकित सूचित केल्यानुसार सा.आ.वि. अधिसूचना क्र.कोरोना २०२०/प्र.क्र. ९७/आ.५, दि. 
३१.०८.२०२० व झासन निर्णय क्र. वैखप्र २०२२/ प्र.क्र. ३५, राकावि २, दिनांक १९.०७.२०२२ 
मधील यादीनुसार ना देय बाबींची वजाती करुन श्री. अशोक रामदास पाटील, मैलमजूर 
आंतररुग्ण कालावधीत खर्च केलेल्या रकमेची परिगणना पुढीलप्रमाणे आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र 2022/U.H. ७१/रोआ-१ 


(अ) औओषधोपचारावरील खर्च (भाग १) 
खर्चाचा तपशील फॉम 1) नुसार सादर | प्रतिपू्तीसाठी अनुज्ञेय रक्‍कम (रु.) 
केलेली रक्‍कम 
Dr. Abhishek Gupta १२,७५०/- रु. ३,००,३३१/- 
(७५० x १७ times) | वजा ना देय रक्‍कम 
Dr.Akhilesh Lonkar RR, 94 0/- १) “ना देव eee १३,१३०/- 
नभ की तह) Dr. Abhishek १२,७५०/ 
o/- 
Dr.Atul Ajmers 3,000/- 2.0 nia eine 2 , 
; 3) Dr.Akhilesh Lonkar १२,७५०/- 
(१००० x ३ times) : 
४) Dr.Atul Ajmers 3,000/- 
Dr.Seema Gupta १८.,०००/- ०) Drs Gat १८,०००/- 
कक tines r-Seema Gupta ,000, 
. 2 &) Dr.Abhijeet Khandelwal २,५००/- 
Dr. Abhijeet Khandelwal »400/- 16) DrcTapea Surana १२,०००/- 
(५०० x ५ times) ८) Physiotherapist Charges §,000/- 


Dr. Tapan Surana १२,०००/- ९) Pathology (CT Chest Plain) ४,४००/- 
(2000 x १२ times) | १०) Pathology RE, ४१०/- 
Physiotherapist Charges §,000/- ११) Oxygen Charges २१,२५०/- 
EST T १२) > Rays Chest ४५०/- 
4004440060 १३) CARD. INVEST.(ECG)  २९०- 
Pathology (CT Chest Plain) ¥,Woo/- ९४) Surcharge __ ७,२४८/- 
COVID TEST 2,400/- १,४३,०९८/- 
रु. १,५७,२३३/- 
Pathology RG, ¥R0/- 
Oxygen Charges २१,२५०/- रु.१,५७,२३३/-च्या ९०% म्हणजेच 
Diete Charges 22,94 0/- क. &,BR4O8.90 
(७५० x १७) 
X Rays Chest ४५०/- Rounded off रु. ९,४९१,५१०/- 
CARDIAC INVESTIGATION (ECG) RR0/- 
अधिभार (Surcharge) ७,२४८/- 
Medicines १,५५,११२/- 
एकूण (भाग अ) ३,००,२३१/- १,४१,५१०/- 


शासन निर्णय दि १९.०७.२०२२ अनुसार ना देय बाब 
Diet Charges १२,७५०/- आणि Medicine AAS - Cotton २००, Santizer ९१८० असे 
एकूण रु. १३,१३०/- 


भाग ब : (वास्तव्याचा खर्च) दिनांक ३१.०५.२०२९ च्या अधिसूचनेनुसार 


oe फॉम D नुसार सादर | दिनांक 32.04. 202k AT 'एकूण रक्‍कम 
केलेली रक्‍कम अधिसूचनेनुसार 
Indoor ICU Charges ४२,०००/- ७,५००/- २७,५००/- 
(१९.०९.२०२० to (८४०० x ५ days) Per day x ५ days 
२३.०९.२०२०) 
(without Ventilator) 
Ptivate Charges ६१,२००/- ४,०००/- ४८,०००/- 
(२४.०९.२०२० to (५१०० x १२ days) Per day x 8% days 
६.१०.२०२०) 
(without Ventilator) 
एकूण भाग-ब १,०३,२००/- ८५,५००/- 
एकूण भाग-अ ३,००,३३१/- १,४१,५१०/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२२/प्र.क्र. ७१/रोआ-१ 


एकूण भाग-ब १,०३,२००/- ८५,५००/- 
पुर्णाकात रक्‍कम रु. ४,०३,५३१/- २,२७,०१०/- 
एकूण प्रतिपुतीची रक्‍कम २,९७,०९०/- 
(दोन लाख सत्तावीस हजार दहा फक्त) 


५. श्री. अशोक रामदास पाटील, मैलमजूर यांच्या वैद्यकिय प्रतिपुर्ती संदर्भात वरील 
प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आळेली ₹२,२७,०१०/- (अक्षरी रुपये दोन लाख सत्तावीस हजार 
दहा फक्त) इतकी वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतीपुर्तीची रक्‍कम मंजूर करण्यास या ज्ञापनान्वये 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली वैद्यकिय खर्चाची प्रतीपुर्तीची रक्‍कम 
पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहील:- 
अ) मंजूर करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्‍कम ही सर्व नियम, आदेशातील 
इतर सर्व तरतूदीच्या अधिन राहील. 


ब) वरील प्रमाणे प्रतिपूर्तीची परिगणना करण्यात आली असली तरी महाराष्ट्र 
राज्यसेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम,१९६१ मधील नियम क्र.३ (आठ), 
११(१) व (२) मधील तरतूदी नुसार अंतिम रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी पुन्हा 
एकदा देयकातील अनुज्ञेय नसलेल्या बाबींची फेरतपासणी करुन अनुज्ञेय 
नसलेला खर्च वगळण्याची दक्षता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, धुळे यांनी घ्यावी. 


क) सदरचा खर्च या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतूनच भागविण्यात यावा. 


७. सदर ज्ञापन हे, शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एमएजी २००५/९/ 
प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दि.१९ मार्च, २००५ मधील अ.क्र. ३ च्या पोट कलम ३ अनुसार अपर मुख्य 
सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 
समितीसमोर दिनांक ३१.०३.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत एक विशेष बाब म्हणून दिलेल्या 
सहमतीनुसार व वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावी-२, दिनांक १६/०३/२०१६ अनुसार 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


८. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२३०६१३११३००८९२१८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ANANDA SHIVAJI वनधी 
NIMBALKAR 


(आ. शि. निंबाळकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


23681! 


प्रति : अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे 
(मुळ वैद्यकीय देयकासह) (दोन प्रती) 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः TI 2022/U.H. ७१/रोआ-१ 


प्रत : माहितीसाठी व आवश्‍यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 

१. १.महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य,/लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

२. उप सचिव (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, 
मुंबई 

-यांना अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांच्या अध्यक्षतेखाली 

स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसमोर दिनांक ३१.०३.२०२३ रोजी झालेल्या 
बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार माहितीसाठी अग्रेषित. 

३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, धुळे 

४. श्री .अशोक रामदास पाटील, मैलमजूर, मु. वनावळ, पो. जातोडे, ता. शिरपुर, 
जि. धुळे (द्वारा कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, धुळे) 

५. रोजंदारी आस्थापना - कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


